सुवर्ण पदक विजेती दिव्यांग खेळाडू 
Ppa पांडे यांना रोख 
पारितोषिक देऊन गौरविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण-१७१८/प्र.क्र.१००/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २० जुले, २०१८. 


वाचा: 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.: क्रीडायो २०१२ /प्र.क्र १५८/१२/क्रीयुसे- २, 
दिनांक ०५.०२.२०१४. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०१८/प्र.क्र ६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८. 


प्रस्तावना - 


मॅक्सिको येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशिप, २०१७ मध्ये सुवर्ण पदक प्राप्त करुन 


महाराष्ट्र राज्याचे नाव संपूर्ण जगात उज्जवल करणाऱ्या खेळाडू कु.कांचनमाला पांडे यांना रोख पारितोषिक 


a 


देऊन गौरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


मॅक्सिको येथे पार पडलेल्या वर्ल्ड पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशिप, २०१७ मध्ये सुवर्ण पदक प्राप्त दिव्यांग 


खेळाडू कु.कांचनमाला पांडे यांना रु.१५.०० लक्ष (रुपये पंधरा लाख फक्त ) इतके रोख पारितोषिक मंजूर 


करण्यास एक विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३, २२०४- क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 


खेळ, (०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९)(०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धामधीळ पदक 


विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे (२२०४ ५३२१)-५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पित 


तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. वित्तविभागाच्या संदर्भाधीन दि.०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांनूसार, उपरोक्‍त तरतूद खर्च 


करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक विवि/शिकाना/३६१/१८, दिनांक 


१९.०७.२०१८ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१८ /प्र.क्र १००/क्रीयुसे -२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२०११३७२०५९२१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११)निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


(३ 


Rajendra selector गो 
Shankarrao Pawar 22sec 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 
४) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७ महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


